राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ 
अंतर्गत एनपीसीडीसी, पीबीएस व इतर 
कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या पीआयपी अंतर्गत 
वेगवेगळया योजनांसाठी लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांच्या रूपये ५६११.६६ लक्ष इतक्या 
रक्कमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 
१) सहसंचालक (आरोग्य सेवा), खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/खरेदी कक्ष/ सन २०२०-२१ रा.आ.अभियान-अनुदान/यंत्रसामुग्री व उपकरणे 
खरेदीस प्रश्ञा.मान्यता /खरेदी/१९७३-७६/२०२०, दि.१० जुले, २०२० 
२) विभागाचा समक्रमांक दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२० चा शासन निर्णय 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन क्रं. २ च्या शासन निर्णयातील Name of Scheme या स्तंभातील मुद्दा क्र. १८ मध्ये 
IDSP या ऐवजी Training Aids & Equipments असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१३१६२२०४४२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
J a mM S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9 
S a mM S h e [| 826781 de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 
° 18f6d46feab420783e 1 2f260504f402b54de8 
Ta d a V | ८476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.10.14 12:01:39 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
) 
) 
) 


(9) ad जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FwB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


